भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी जीवन गौरव 
पुरस्कार घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु 2022 (११/प्र. क्र. १४७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रासांधो २०१० 
/ झासंप्रो २०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. भीजोपु २०२० 
(१३)/ प्र.क्र.१४४/सां.का.४, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. सां.का.सं./१२९४, दिनांक १३ मे, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. १ अन्वये शास्त्रीय संगीतात (शास्त्रीय गायन व वादन) प्रदीर्घ 
काळ उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या कलावंतास भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी जीवन गौरव 
पुरस्काराने गौरविण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली होती. तर उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये 
सदर पुरस्कारासाठी पुरस्कार्थीची निवड करण्यासाठी निवड समिती पुनर्गठीत करण्यात 
आली होती. 


सदर पुरस्कारासाठी निवड समितीमार्फत सन २०२१ साठी पं. शिवकुमार 
शर्मा यांची एक मताने निवड करण्यात आली. तथापि, पं. शिवकुमार शार्मा यांची सदर 
पुरस्कारासाठी निवड झाल्यानंतर त्यांचे निधन झाले आहे. san परिस्थितीत एक विशेष 
बाब म्हणून पं. शिवकुमार शर्मा यांना सदरचा पुरस्कार मरणोत्तर देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शास्त्रीय संगीतात (शास्त्रीय गायन व वादन) प्रदीर्घ काळ केलेल्या उल्लेखनीय 
कामगिरीचा गौरव करण्याच्या हेतूने सन २०२१ चा भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी जीवन गौरव 
पुरस्कार “पं. शिवकुमार शर्मा” यांना मरणोत्तर देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१२१७४१५३८९२३ 
असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२२ (११/प्र. क्र. १४७/सां.का.४ 


प्रत, 


०८ Av AD OO 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO. ® 
THORAT टं 
( विलास रा. थोरात ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 

मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. सभापती/मा. उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 

सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ३२ 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

मान्यवर पुरस्कार्थी यांचे कुटुंबिय (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


